राज्य परिवहन महामंडळाची 
आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी 
विविध उपाययोजना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी- १२०/प्र.क्र.३७०/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २० मे, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

कोविड-१९ च्या फैलावामुळे केलेल्या लॉकडाऊनमुळे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनाने 
घेतेलेल्या निर्णयानुसार रा.प.महामंडळाच्या अत्यावव्‌यक वाहतूक व्यवस्थेचा अपवाद 
वगळता, दिनांक २३.०३.२०२० पासून महामंडळाची वाहतूक बंद होती. त्यामुळे महामंडळास 
उत्पन्नापासून वंचित रहावे लागळे असून त्याच्या स्थिर खर्चाचा भार प्रत्येक महिन्यास 
महामंडळावर पडलेला आहे. कोविड-१९ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य मार्ग 
परिवहन महामंडळास आवऱ्यक व इतर वस्तु वाहून नेण्यासाठी माळ वाहतुकीची परवानगी 
देण्यात आली आहे. महामंडळाचे उपलब्ध असलेल्या प्रवासी वाहनांच्या अंतर्गत रचनेत बदल 
करून त्यांचे रूपांतर मालवाहतूकीच्या वाहनांमध्ये केळे आहे. महामंडळाने मालवाहतूकीच्या 
व्यवसायास दिनांक 29.04.2020 पासून सुरूवात केली असून त्यास फार चांगला प्रतिसाद 
प्राप्त होत आहे. महामंडळाने आतापर्यंत सुमारे ९५० प्रवासी वाहनांचे माल वाहतूकीच्या 
वाहनांमध्ये रूपांतरण केले असून, अद्यापपर्यंत सुमारे ३०,००० फेऱ्यांव्दारे २ लाख मेट्रीक टन 
वजनाच्या मालाची वाहतूक केली आहे. राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची वरील कामगिरी 
विचारात घेऊन रा.प. महामंडळाच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीने विविध उपाययोजना 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार 
खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
शासन निर्णय :- 

राज्य परिवहन महामंडळाकडे उपलब्ध असलेली माल वाहतुकीची वाहने विचारात 
घेता अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वगळता इतर विभागामार्फत निविदा प्रक्रिया 
करून खाजगी माल वाहतूकदार यांच्या मार्फत जी वाहतूक करण्यात येते, त्यामध्ये राज्य 
परिवहन महामंडळास २५ टक्के माल वाहतूकीचे काम देण्यात यावे. सदर २५ टक्के काम हे 
विभागांच्या निविदा प्रक्रियेव्दारे निवड करण्यात आलेल्या खाजगी वाहतूकदारांना जो दर 
अनुज्ञेय करण्यात येईल त्या दराने देण्यात यावे. त्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळास निविदा 
प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्याची आवश्‍यकता असणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी- १२०/प्र.क्र.३७०/परि-१ 


२. या विभागांमार्फत मालवाहतूकीचा करार संपुष्टात आल्यानंतर नविन निविदा प्रक्रिया 

करून मालवाहतूकदार निवड करण्याची प्रक्रिया होईपर्यंत संबंधित विभागाने राज्य परिवहन 

महामंडळाकडे मालवाहतूकीची सेवा जुन्या मंजूर दराने करण्याबाबत विचारणा करावी. 

त्यानुसार महामंडळाने सहमती दर्शविल्यास सदर काम महामंडळास देण्यात यावे. 

३. महामंडळाच्या टायर्स पुन:स्तरण Waa (Tyre Retreading Plant) कडून शासकीस 

परिवहन उपक्रम, महानगरपालिका परिवहन सेवा व इतर शासकीय उपक्रमांच्या ५० टक्के 

अवजड व मोठ्या प्रवासी वाहनांचे पुन:स्तरण करून घेण्यात यावे. 

४. महामंडळाच्या विभागीय कार्यशाळेत शासकीय अवजड व मोठ्या प्रवासी वाहनांची 

देखभाल व दुरूस्ती करण्यात यावी. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७१४. 8591[॥89.90५.॥ या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२०१४४८४५७७२९ 

असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Meghana Gaurav ५ कदा धा लात 
tment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d29224e30812c4523eedb32c54f5cbc27548f81 
Shinde seed 1000 amas 
(मेघना गौरव शिंदे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 


. मा.अध्यक्ष , महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
९. 


मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.अपर मुख्य सचिव (परिवहन), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
१४. निवडनस्ती/परि १. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


